गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन पॅकेजच्या शीघ्र 
वाटप, सर्वेक्षण व अंमलबजावणीसाठी स्थापित 
विशेष कक्षांतर्गत पुनर्वसन आस्थापनेवरील निर्माण 
करण्यात आलेल्या ३७ पदांना दि.१.९.२०२२ पासून 
दिनांक २८.२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरपीए-२०१७/प्र.क्र.१०२/र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १८ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्रमांक: आरपीए-२०१७/प्र.क्र.१०२/र-१, 
दि.१४.६.२०२२ 

२) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क, 

दि.२२.२.२०२२ 
3) विभागीय आयुक्‍त,कार्यालय,नागपूर यांचे पत्र क्र. गोप्रविक/पदांना मुदतवाढ/कावि-३८२/२२, 

दि.२२.८.२०२२ 


शासन निर्णय: - 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पबाधितांना मंजूर विशेष आर्थिक Gord शीघ्र वाटप, सर्वेक्षण व 
अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कक्षांतर्गत पुनर्वसन आस्थापनेवरील निर्माण करण्यात 
आलेल्या गोसीखुर्द विशेष कक्षातील एकूण ३७ पदांना शासन निर्णय दि.१४.६.२०२२ अन्वये दि.०१.०३.२०२२ ते 
३१.८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी घोषित विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत अनुदान वाटप व पुनर्वसनाचे काम नागपूर 
व भंडारा जिल्हयात सुरु असून पॅकेज वाटप व पुनर्वसनाचे काम अदयाप शिल्लक आहे. सदर शिल्लक राहिलेले 
काम पूर्ण करण्यासाठी गोसीखुर्द feats कक्षातील पुढील तक्‍यात नमूद केलेल्या एकूण ३७ पदांना दिनांक 
०१.९.२०२२ ते दि.२८.२.२०२३ पर्यंत (६ महिने) मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


AH. | कार्यालय पदनाम वेतनश्रेणी पदसं 
ख्या 
विभागीय आयुक्‍त स्तरीय कर्मचारीवृंध्द 
q | विभागीय आयुक्त कार्यालय, | उप आयुक्त गोसीखुर्द | एस-२५ (७८८००-२०९२००) णि 
नागपूर (अप्पर जिल्हाधिकारी 

श्रेणी) 
नगररचनाकार एस-२० (रु.५६१००-१७७५००) | oa | 
कनिष्ठ अभियंता एस-१४ (रु.३८६००-१२२८००) शिळ 
लेखापाल एस-१३ (रु.३५४००-११२४०० ae 
अव्वल कारकून एस-१२ (रु.३२०००-१०१६००) 1१ 
ग्रामसेवक कंत्राटी पध्दतीने fate 
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कंत्राटी पध्दतीने २ 
शिपाई कंत्राटी पध्दतीने २ 
एकूण | qo | ० 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०१७/प्र.क्र.१०२/र-१ 


जिल्हास्तरीय कर्मचारीवृंद 
जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी(गोसीखु | एस-२० (५६१००-१७७५००) ae 
कार्यालय,नागपूर दौ 
नायब तहसिलदार एस-१४ (३८६००-१२२८००) za 
अव्वल कारकून एस-१२ (३२०००-१०१६००) ४ 
लेखापाल एस-१३ (३५४००-११२४००) ३ 
कनिष्ठ लिपिक एस-६ (१९९००-६३२००) शिश 
मंडळ अधिकारी एस १२ (३२०००-१०१६००) | 
(प्रतिनियुक्तीने) 
ग्रामसेवक (प्रतिनियुक्तीने कंत्राटी पध्दतीने णि 
उपलब्ध नसल्यास 
कंत्राटी) 
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कंत्राटी पध्दतीने | 
(कंत्राटी) 
शिपाई (प्रतिनियुक्तीने कंत्राटी पध्दतीने . 
उपलब्ध नसल्यास 
कंत्राटी) 
एकूण १३ 
जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी एस-२० (५६१००-१७७५००) hae 
कार्यालय,भंडारा (गोसीखुदौ 
लेखाधिकारी एस-१५ (४१८००-१३२३००) eee oH 
नायब तहसिलदार एस-१४ (३८६००-१२२८००) om 
अव्वल कारकून एस-१२ (३२०००-१०१६००) ४ 
लेखापाल एस-१३ (३५४००-११२४००) ३ 
कनिष्ठ लिपिक एस-६ (१९९००-६३२००) Eee 
मंडळ अधिकारी एस १२ (३२०००-१०१६००) | 
(प्रतिनियुक्तीने) 
ग्रामसेवक (प्रतिनियुक्तीने एस -८( 24400-29900) शि 
उपलब्ध नसल्यास 
कंत्राटी) 
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कंत्राटी पध्दतीने ae 
(कंत्राटी पध्दतीने) 
शिपाई (प्रतिनियुक्तीने कंत्राटी पध्दतीने २ 
उपलब्ध नसल्यास 
कंत्राटी) 
एकूण | aw | 
एकूण (94+2+3) 30 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०१७/प्र.क्र.१०२/र-१ 


३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय दि.१८.६.२०१३ नुसार गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी मंजूर केलेल्या रु. 
११९९.६० कोटी विशेष आर्थिक पॅकेज मधून प्रशासकीय खर्चाकरीता रु. २३.५२ कोटी खर्च करण्याची मर्यादा 
ठरवून दिलेली आहे. त्यातून उपरोक्‍त ३७ पदांवरील वेतन व भत्याचा खर्च भागविण्यात यावा. 
४. गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे बाधितांच्या पुनर्वसन कार्यक्रमावर होणाऱ्या खर्चाची विभागणी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांशी विचारविनियम करुन सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि. १८ 
ऑगस्ट,२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११८१६५६०५६६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by CHULARAM R NIKHARE 
C H U LA RA M R DN: ¢=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 
5,4.20=888a9197d5a4831c7eSef0c4328259521 ba94feaafdffbad 
£353be3592552a31, pe 


NIKHARE a 
(चु. रा. निखारे) 
कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग 

प्रति, 

महालेखापाल १/२ (AST परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 
३) उपआयुक्त (गोसीखुद) विशेष कक्ष, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय,नागपूर 
४) जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन संचालक, नागपूर/भंडारा 
५) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
६) मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/भंडारा 
८) कक्ष अधिकारी (आ.पु.क.), वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२ 
९) निवडनस्ती र-१ कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


